असा. क्र. ४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शनिवार, एप्रिल ५, २००८/ चैत्र १६, शके १९३० 


LE ET a a FE ED a EO EP I 8 PEE is 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत. 


भाग चार-अ 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले (भाग एक, एक-अ आणि एक-ल 
यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग (विशेष) 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २८ मार्च २००८ 


अधिसूचना 


भारताचे संविधान. 
क्रमांक सीडीएम. २४९७/२३८/७/विशा-८.--भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ खालील 
परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल याद्वारे महाराष्ट्र 
शासनाच्या गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी संरक्षण संचालनालयातील नियंत्रक, राज्य फिरते 
नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, अतिरिक्‍त नियंत्रक, नागरी संरक्षण, वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, उप 
नियंत्रक, नागरी संरक्षण, या गट '* अ “ आणि कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, 
प्रशासिक अधिकारी, दळणवळण अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक या गट “ ब “ पदाच्या 
सेवाप्रवेश नियम, १९९७ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियम करीत आहे :-- 
१. या नियमांना, गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी संरक्षण संचालनालयातील 
नियंत्रक, राज्य फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, अतिरिक्‍त नियंत्रक, नागरी संरक्षण, वरिष्ठ 
प्रशासिक अधिकारी, उप नियंत्रक, नागरी संरक्षण गट *“ अ “ आणि कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, 
प्रशासकीय अधिकारी, प्रशासिक अधिकारी, दळणवळण अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक, 
गट *' ब “ सेवाप्रवेश (सुधारणा) नियम, २००८ असे संबोधण्यात यावे. 


भाग चार-अ--४९ (१९०) 
[ किंमत : रुपये ७.०० | 


१९१ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल ५, २००८/ चैत्र १६, शके १९३० [भाग A 


२. गृह विभागाच्या अधिपत्याखालील नागरी संरक्षण रसांचालनालयातील नियंत्रक, राज्य 
फिरते नागरी आणीबाणी सेनास्तंभ, अतिरिक्‍त नियंत्रक, नागरी संरक्षण, वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, 
उप नियंत्रक, नागरी संरक्षण, गट ' अ “ आणि कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, 
प्रशासिक अधिकारी, दळणवळण अधीक्षक, वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक, गट '' ब " सेवाप्रवेश 
नियम, १९९७ (यापुढे “ प्रधान faa” असे संबोधण्यात यावे) च्या नियम ५ मधील ,-- 

(अ) खंड(ब) ' योग्य व्यक्‍तीच्या प्रतिनियुक्तीने, किंवा '* या शब्दांऐवजी '' योग्य व्यक्‍तीच्या 
प्रतिनियुक्तीने, ' असे वाचावे. 
(ब) खंड (क) वगळण्यात यावा. 

३. प्रधान नियमाच्या नियम ८ मधील '' अनुक्रमांक ५ व ६ मधील '' या शब्द व संख्येऐवजी 
*“ अनुक्रमांक ६ मधील “ असे वाचावे. 

४. प्रधान नियमाच्या नियम ९ मधील '' अनुक्रमांक ५ व ६ च्या (स्थायी किंवा अस्थायी) 
पदांवर '* या शब्द व संख्येऐवजी '* नियम ६ मध्ये नमूद केलेल्या (स्थायी किंवा अस्थायी) 
पदांवर " असे वाचावे. 

५. प्रधान नियमाच्या नियम १० मधील * नियम ५ च्या खंड (क) च्या उप खंड (दोन) 
(तीन) व (चार) तसेच “ हे शब्द, कंस, वर्ण आणि संख्या वगळण्यात याव्यात. 

६. प्रधान नियमाच्या नियम १४ मधील * कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी, प्रशासकीय 
अधिकारी, प्रशासिक अधिकारी आणि ' हे शब्द वगळण्यात यावेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अ. श. मुंडल्ये, 


शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार-अ] महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल ५, २००८/चेत्र १६, शके १९३० १९२ 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 28th March 2008 
NOTIFICATION 
CONSTITUTION OF INDIA. 

No. CDM. 2497/238/7/SPL-8.— In exercise of the powers conferred by 
the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of 
Maharashtra is hereby pleased to make the following rules further to 
amend the Controller, State Mobile Civil Emergency Column, the Additional 
Controller of Civil Defence in Group ‘A’ and the Junior Staff Officer, the 
Administrative Officer, the Staff Officer, the Communication 
Superintendent and the Senior Assistant Deputy Controller in Group ‘ B’ 
in the offices of the Directorate of Civil Defence, Home Department, 
Recruitment Rules, 1997, as follows :— 

1. These rules may be called the Controller, State Mobile Civil 
Emergency Column, the Additional Controller of Civil Defence, the 
Senior Staff Officer, the Deputy Controller of Civil Defence in group‘ A’ 
and the Junior Staff Officer, the Administrative Officer, the Staff 
Officer, the Communication Superintendent and the Directorate of Civil 
Defence, Home Department, Recruitment (Amendment) Rules, 2008. 

2. Inrule5ofthe Controller, State Mobile Civil Emergency Column, 
the Additional Controller of Civil Defence, the Senior Staff Officer, the 
Deputy Controller of Civil Defence, the Senior Staff Officer, the Deputy 
Controller of Civil Defence in Group‘ A ’and the Junior Staff Officer, the 
Administrative Officer. the Staff Officer, the Communication 
Superintendent and the Senior Assistant Deputy Controller in Group 
‘B’in the offices of the Directorate of Civil Defence, Home Department, 
Recruitment Rules, 1997 (hereinafter referred to as “the Principal 
Rules ”) '-- 

(a) in clause (6), for the words “in the same rank/status; or ” the 
words “ in the same rank/status. ” shall be substituted. 
(6) clause (c) shall be deleted. 

3. Inrule 8 of the principal rules, for the words and figure “ post at 
Serial Nos. 5 and 6” shall be substituted. 

4. Inrule 9 ofthe principal rules, for the words and figure “ Appoints 
to the posts (permanent and temporary) at Serial Nos. 5 and 6 ” the 
words and figure “ Appointment on the posts (permanent and temporary) 
mentioned in rule 6 ” shall be substituted. 


१९३ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., एप्रिल ५, २००८/ चैत्र १६, WH १९३० [भाग चार-अ 


5. Inrule 10 of the principal rules, the words, brackets, letters and 
figure “ Sub-clauses (ii), (tii) and (iv) of clause (c) of the rule 5 and ” shall 


be deleted. 
6. Inrule 14 of the principal rules, the words “ Junior Staff Officer, 


the Administrative Officer, the Staff Officer and ” shall be deleted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


A. 9. MUNDLYE, 
Deputy Secretary to Government. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय. मुंबई 


